RNI No.MAHBILL / 2009/ 31733 
Reg.No. MCS/173/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ३, अंक ३ ]] 


बुधवार, जानेवारी ४, २०१७/ पौष १४ , शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह ( परिवहन ) विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ४ जानेवारी २०१७ 


. 


अधिसूचना 


मोटार वाहन अधिनियम , १ ९ ८८ . 

क्रमांक एमव्हीआर . ०२१३/ प्र.क्र . ६३/ परि -२.- मोटार वाहन अधिनियम, १९ ८८ (१ ९ ८८ चा ५ ९ ) याच्या कलम ९ ६ च्या पोट - कलम ( १ ) 
व पोट- कलम ( २) च्या खंड ( ७ ), ( २३ ) व ( ३३ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व 
अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, १९८ ९ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने प्रस्तावित केलेल्या पुढील 
नियमांचा मसुदा, उक्त अधिनियमाच्या कलम २१२, पोट- कलम ( १) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे, यापूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आलेले पुढील नियम 
करीत आहे : 


१ . 


या नियमांना, महाराष्ट्र मोटार वाहन ( सुधारणा ) नियम, २०१७ असे म्हणावे. 


२ . 


महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम , १९ ८ ९ याच्या नियम ११ ९ मधील उप-नियम ( २) नंतर खालील उप -नियम नव्याने दाखल करण्यात 


येईल : 


“ 


( २ अ ) (i ) तीन चाकी सहा आसनी मोटार वाहनाचा परवाना असणारा परवानाधारक त्याचे मोटार वाहन सहापर्यंत आसनक्षमता 
असणाऱ्या व ७०० सीसीपेक्षा कमी इंजिनक्षमता नसणाऱ्या चार चाकी वाहनाने बदली करू शकेल ;किंवा 


.. 


( ii ) तीन चाकी तीन आसनी मोटार वाहनाचा परवाना असणारा परवानाधारक त्याचे मोटार वाहन तीनपर्यंत आसनक्षमता असणाऱ्या 
व ६०० सीसीपेक्षा कमी इंजिनक्षमता नसणाऱ्या चार चाकी वाहनाने बदली करू शकेल ; 


या उप नियमाखाली करण्यात येणारी वाहनबदली खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहील : 


( अ) परवानाधारक नियम ८८ प्रमाणे परिवहन प्राधिकरणाकडे रुपये १०,००० शुल्कासह वाहन बदली करण्याकरिता अर्ज 


सादर करेल . 


( १ ) 


भाग चार - अ - ४-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जानेवारी ४ , २०१७ / पौष १४ , 


शके १ ९ ३८ 


( ब ) बदली वाहनाचा वरील भाग पांढऱ्या रंगाने आणि खालील भाग डफोडील पिवळ्या ( RAL 1007 ) रंगाने रंगविण्यात 


येईल : 


परंतु , सदर उप -नियम केवळ महापालिका क्षेत्राव्यतिरिक्त इतर क्षेत्रासाठी जारी करण्यात आलेल्या परवान्यांच्या बाबतीत लागू 
राहील. ”. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्रकाश साबळे , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , जानेवारी ४, २०१७ / पौष १४ , 


शके १ ९ ३८ 


HOME DEPARTMENT 
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated 4th January 2017 


NOTIFICATION 


1 . 


MOTOR VEHICLES ACT, 1988 . 

No.MVR . 213 /CR -63/ TR - 2.— In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and clause 
( vii), (xxiii) and ( xxxiii) of sub - section ( 2 ) of section 96 of the Motor Vehicles Act , 1988 (59 of 1988 ), 
in its application to the State of Maharashtra , and of all other power enabling it in this behalf, 
the Government of Maharashtra hereby makes for the following rules further to amend the 
Maharashtra Motor Vehicles Rules, 1989 the same having been previously published as required 
by sub - section ( 1) of section 212 of the said Act namely : 

These rules may be called the Maharashtra Motor Vehicles ( Amendment) Rules , 2017 . 
2. In rule 119 of the Maharashtra Motor Vehicles Rules , 1989, after sub -rule ( 2 ), the following 
sub - rule shall be inserted , namely : 

“ ( 2A ) (i) The permit holder having three wheeled six seater motor vehicle may , replace 
his motor vehicle with four wheeled motor vehicle, having seating capacity upto six 
passengers and engine capacity of not less than 700c.c .; or 

(ii ) the permit holder having three wheeled three seater motor vehicle may , replace 
his motor vehicle with four wheeled motor vehicle, having seating capacity upto three 
passengers and engine capacity of not less than 600c.c .; 
The replacement under this sub -rule shall be subject to the following conditions : 

( a ) the permit holder shall apply under rule 88 to the transport Authority alongwith 
fee of rupees ten thousand for replacement of his motor vehicle ; 

(b ) the upper part of the replaced motor vehicle shall be painted in white colour 
and lower part shall be painted in Daffodil Yellow (RAL 1007 ) colour : 

Provided that, this sub -rule shall be applicable for permits granted in areas other 
than Municipal Corporations area.”. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


PRAKASH SABALE , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


